डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन 
समितीस सन २०१८-२०१९ मधील निधी उपलब्ध 
करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण1-११११/( प्र.क्र.५/१८)/समन्वय 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा- १. शासन निर्णय क्र.डिबीए-२००८/(८६/०८)/समन्वय दि.३०.९.२००८ 

२. शासन निर्णय क्र.डिबीए-२००८/(८६/०८)/समन्वय दि.१८.११.२००९ 

३. शासन निर्णय क्र. समिती-२५११/(प्र.क्र.१५५/१३)/समन्वय, fF.30.9.2098 

४. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.ठशिसं/ 

२०१८/छपाई/१८-१९/प्रशा-३/७८१०, दि.०६ जुले, २०१८. 
प्रस्तावना :- 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतीराव फुले, राजर्षि शाहू यांचे साहित्य 
प्रकाशित करण्यासाठी संदर्भाधिन अ. क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये तीन वेगवेगळया 
समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. संदर्भाधिन अ. क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये या 
महापुरुषांच्या साहित्याचा शोध घेणे, आवश्‍यक वाटल्यास राज्यात/राज्याबाहेर दौरे करणे, 
साहित्याची तपासणी करणे, साहित्याची विगतवारी व संशोधनात्मक प्रक्रिया करणे, 
साहित्याचे मुद्रण व पुनर्मुद्रण करणे व आवृत्ती काढण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
संदर्भाधिन अ.क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये सदर समित्यांना दि. २३.११.२०१६ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पुढील मुदतवाढीच्या प्रस्तावास मा. मुख्यमंत्री यांनी 
मान्यता दिली आहे. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्र. ४ च्या 
पत्रान्वये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे प्रकाशित करण्यात आलेले पुढील खंड छपाईच्या 
व बांधणीच्या कामासाठी एकूण रु.२०,२०,००३/- (रुपये वीस लाख वीस हजार तीन फक्त) 
इतक्या खर्चाचे देयक अद्याप अदा केले नसल्याबाबत प्रमाणित करुन, सदर खर्चास मंजूरी 
देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार सदर खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 
ज्ञापन :- 
अधिदान व लेखाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

यांचे खालील नमूद केलेले ग्रंथ छपाई व बांधणीसाठी झालेला खर्च रु.२०,२०,००३/- (रुपये 
वीस लाख वीस हजार तीन फक्त) इतक्या खर्चास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. :- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-११११/( प्र.क्र.५/१८ )/समन्वय 


अ.क्र पुस्तकाचे नाव देयक देयक रुपये 
क्रमांक दिनांक 
ia Sl. बाबासाहेब आंबेडकर खंड H.22]} ०२७२ | 929/209 २,८४१/- 
(For Jacket) 
2 Sl. बाबासाहेब आंबेडकर खंड क्र.२२। ०२७३  । १२/१/२०१८ ७५,१९०/- 
(Foiling) Gliding 
3 Sl. बाबासाहेब आंबेडकर खंड क्र.२२| ०२७४  । १२/१/२०१८ १३,४४०/- 
(५०० gsm Duplex Box, Punch 
making, punching & pesting) 
४ Sl. बाबासाहेब आंबेडकर खंड क्र.२२। ०२७५  । १२/१/२०१८ १०,७०५/- 
(Sleev, Punching & pesting) 
4 Sl. बाबासाहेब आंबेडकर खंड H.22]}020L_—|_ 4/92/2049 88, 920/- 
(Corrogated box) 
नि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रायटिंग ३८४ २४/४/२०१८ | १८,१८,७०७/- 
अँण्ड स्पिचेस खंड HL छपाई व 
बांधणी. 
एकूण २०,२०,००३/- 
२. सदर खर्च, मागणी क्र. २२०५-कला व संस्कृती, ८०० इतर खर्च, (०१) समिती व 


समारंभ (०१) (०३) थोर राष्ट्रीय पुरुषांच्या साहित्याचे प्रकाशन (२२०५ ३१४३) या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ च्या मंजूर रु.४०० लक्ष तरतूदीतून खालील तक्त्यातील स्तंभ 
- ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रु.२०,२०,००३/- (रुपये वीस लाख वीस हजार तीन फक्त) इतका 
निधी खर्च करण्यात यावा. :- 


(रुपये हजारात) 
अ लेखाशिर्ष उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित वितरीत 
क्र. तरतूद करावयाचा निधी 
२ ३ ४ षु 
१ | मागणी क्रमांक: डब्ल्यू-४, = | ०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी १५० FO 
२ | 2204, कलाव संस्कृती, १०-कंत्राटी सेवा १०० ॥>2_---_> | 
३ | ८०० इतर खर्च, (०१) | ११-देशांतर्गत प्रवास खर्च ४००| 0 
gy | समित्याव समारंभ, १३-कार्यालयीन खर्च २७५० FO 
५ | पंचवार्षिक योजनांतर्गत | १६_प्रकाहशने ३५००० २०२०.००३ 
g । योजना (०१ (०३) थोर | २८-व्यावसायिक- सेवा १०० Le 
७ | राष्ट्रीय पुरुषांच्या | ५२-यंत्रसामुग्री व १५०० L 4 
साहित्याचे WERT | साधनसामुग्री 
(२२०५ ३१४३). 
एकूण ४०००० २०२० .003 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-११११/( प्र.क्र.५/१८ )/समन्वय 


३. उपरोक्त खर्च करण्यास संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर मंजूरी शासनाने ठरवून 
दिलेल्या प्रचलित कार्यपध्दती व नियमानुसार कार्यवाही करण्याच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे. 
४. सदर ज्ञापन वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम 
भाग-२, दि.१७.४.२०१५ चे वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग 
तीन मधील अनुक्रमांक ३, परिच्छेद क्र.१६६ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या वित्तीय अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत असून, या शासन निर्णयातील 
तरतूदींचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. 
दष. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०१८०९०६१२१६०९७६०८ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


१९00000110 


2.5.4.20=6f8cb55012423727bece629d9547 13clec2962a9ca9 
b909643170e56321cfd24, ‘Siddharth Kharat 


Digitally signed by Siddharth Kharat 


Date: 2018.09.06 12:20:45 +05'30' 


(सिध्दार्थ खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा.मंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

२) मा.राज्यमंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा.विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधानपरिषद ) यांचे स्वीय सहायक, विधानमंडळ, 

मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव (उ. व तं. शि. विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (कार्यासन विघयो), मंत्रालय, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा /ळलेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -, मुंबई. 

७) वित्त विभाग (व्यय- ५, अर्थ- ८), मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सह संचालक, (उच्च शिक्षण) शिक्षण संचालनालय, मुंबई. 


qo) संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई. 
११) अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई. 
१२) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


१४) सदस्य-सचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती, मुंबई. 
१५) कक्ष अधिकारी (साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१६) निवड नस्ती (समन्वय). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


